विभागीय आर्‍यक्‍्तांच्या अधिपत्याखालील 
मागासवर्ग कक्षामधील अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांच्या ८ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४३/१६-ब(ब), 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २६ सप्टेंबर, २०२३ 
संदर्भ:- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्रमांक: बीसीसी-१०८५/२९८८/१६-ब, दि.१३.०८.१९८६ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्रमांक: बीसीसी-१०८८/१९१९/१६-ब, दि.११.०५.१९९० 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्रमांक: बीसीसी-१०९१/२०२४/प्र.क्र.२५२/१६ ब, 
दि.०८.११.१९९४ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, झा.नि.क्रमांक: बीसीसी-१०९१/२०२४/प्र.क्र.२५२/१६-ब, 
दि.२७.०३.१९९६ 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्रमांक: बीसीसी-१३९४/२०२४/प्र.क्र.२५/१६-ब, दि.२४.११.२००० 
६) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्रमांक: अर्थसं-२००३/प्र.क्र.११५/०३/१६-ब, दि.१९.०७.२००४ 
७) सामान्य प्रशासन विभाग, STP. HATH: बीसीसी-२००५/प्र.क्र.२/०५/१६-ब, दि.१६.०३.२००६ 
८) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.७७/१६-ब(ब), दि.२१.०६.२०२३ 
९) सामान्य प्रशासन विभाग, SF HATH: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४३/१६-ब (ब), दि.२७.०२.२०२३ 
१०) वित्त विभाग, शा.नि.क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२३ 
99) वित्त विभाग, शा.शु. क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६.०९.२०२३ 
१२) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्रमांक:संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५२/१६-ब, दि.१८.०९.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय/निमशासकीय सेवेत मागासवर्गीयांसाठी विहित केलेल्या आरक्षणाबाबत 
विविध आदेश्ांची/धोरणांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी, तसेच 
शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील बिंदूनामावळीची तपासणी करण्यासाठी, त्याचबरोबर त्या-त्या 
महसूल विभागातील शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील गट क व गट ड कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवाविषयक गाऱ्हाण्यांच्या संदर्भात श्ीघ्रतेने अंतिम निर्णय घेण्यासाठी प्रत्येक विभागीय आयुक्तांच्या 
अधिपत्याखाली मागासवर्ग कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
घेण्यात आला होता व त्या अनुषंगाने मागासवर्ग कक्षाकरिता संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
स्वतंत्र कर्मचारीवृंद (एकूण ३६ पदे) मंजूर करण्यात आला होता. तद्नंतर दि.०८.११.१९९४ च्या शासन 
निर्णयान्वये कोकण व औरंगाबाद विभागातील मागासवर्ग कक्षाकरिता तसेच दि.२७.०३.१९९६ च्या 
शासन निर्णयान्वये पुणे व नागपूर विभागातील मागासवर्ग कक्षाकरिता प्रत्येकी एक वाहन पुरवून 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४३/१६-ब(ब), 


त्याकरिता वाहन चालकाचे पद निर्माण करण्यात आलेले आहे. दि.१९.०७.२००४ च्या शासन 
निर्णयान्वये लिपिक टंकळेखकांची नवीन सहा पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. अशाप्रकारे 
वेगवेगळया संवर्गाची एकूण ४६ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. 


२. आता, विभागीय आयुक्तांच्या अधिपत्याखाळील सहायक आयुक्‍त (मावक) या 
कार्यालयातील पदांचा आढावा घेऊन मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या मान्यतेने एकूण ३६ नियमित पदे व बाह्ययंत्रणेद्दारे घ्यावयाच्या १२ मनुष्यबळ याप्रमाणे 
सुधारित आकृतीबंध या विभागाच्या दि.२१.०६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेला 
आहे. तसेच, मा.मुख्य सचिवांच्या उच्च स्तरीय सचिव समितीने दि.२९.०४.२०२२ च्या बैठकीत सुधारित 
आकृतीबंधामध्ये वाहन चालक व शिपाई संवर्ग मृत ठरविला असल्यामुळे त्या संवर्गात कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी अधिसंख्य पदे मंजूर करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सर्व सहायक 
आयुक्त (मावक) कार्यालयाकरिता सुधारित आकृतीबंधानुसार दि.१८.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
स्थायी व अस्थायी पदांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले असून एकूण ४२ (नियमित मंजूर ३६ पदे + ६ 
अधिसंख्य पदे) पदांपैकी ३४ पदे स्थायी व उर्वरित ८ पदे (२ पदे + ६ अधिसंख्य अशी एकूण ८ पदे) 
अस्थायी करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


पदनाम एकूण पदे स्थायी पदे अस्थायी पदे 
(१) (२) (३) (४) 
उपजिल्हाधिकारी & & PF lo 
नायब तहसिलदार ६ नि Fo 0_| 
अव्वल कारकून १२ १२ PO 
लिपिक टंकलेखक १२ 1१० | २ 
वाहन चालक १ (अधिसंख्य) Fo a oe 
शिपाई ५(अधिसंख्य) शिक वाका ५ 
एकूण ४२ ३४ ८ 

3. वरील तक्त्यात दर्शविलेल्या पदांचा मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय 


सचिव समितीने आढावा घेतलेला असून सुधारीत आकृतीबंधास या विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२३ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिली आहे. 


8. वरील संदर्भ क्र.९ येथील दि.२७.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये १८ अस्थायी पदांना 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदत आता संपुष्टात आली असल्याने या 
शासन निर्णयान्वये सहायक आयुक्‍त (मागासवर्ग कक्ष), विभागीय आयुकत यांचे कार्यालयाकरिता वरील 
तक्त्यातील स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या ८ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

प. उपरोक्त ८ अस्थायी पदांच्या वेतन व भत्त्यावर येणारा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, 
मागणी क्र.ए-४, मुख्य लेखा शीर्ष “२०७० इतर प्रशासनिक सेवा-८०० इतर खर्च (००)(०६) विभागीय 
आयुक्तांची कार्यालये-मागासवर्ग कक्ष (२०७० ०५८६)” या लेखाशीर्षाखाली टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४३/१६-ब(बो), 


र हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक:पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१६२४३६७४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUDAM EKNATH ANDHALE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=257966df2620df1403d350238025 1 9a4fbdcfcd894791eb 


ANDHALE ee याय 
(सु.ए. आंधळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त, 
२) सर्व सहाय्यक आयुक्‍त (मावक), विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय 
३) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
४) महालेखापाल १/ 2 (लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
५) महसूल व वन विभाग (शासन निर्णयातील पदाच्या आस्थापना विषयक बाबी हाताळणारी सर्व कार्यासने 
(६ प्रती) 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती 
७ सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन २५ 
८) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-४ व अर्थसंकल्प-१९ 
९) निवडनस्ती (सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


